ग्रामीण रुग्णालय, वळसंग ता. दक्षिण 
सोलापूर जि.सोलापूर या कार्यालयाकरीता 
“कार्यालय प्रमुख” आणि “आहरण व 
संवितरण अधिकारी” घोषित करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ARI २०२१/ प्र. क्र. २१०/आ ३अ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : ०४ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०२०/ प्र. क्र. ४४ /आरोग्य ३, दिनांक ०७ जून, २०२१ 
२. जिल्हा शल्यचिकित्सक, सोलापूर यांचे पत्र क्र. जिशचिकार्यालय/आस्था/आहरण व 
सवितरण /४३९४ /२१, दिनांक २८.०७.२०२१ 
प्रस्तावना :- 


ग्रामीण रुग्णालय, वळसंग ता. दक्षिण सोलापूर जि.सोलापूर या कार्यालयाकरीता “कार्यालय 


प्रमुख “आणि “आहरण व संवितरण अधिकारी” घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होता. 


यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक.विअप्र-२०१२/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग- 


२, दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टामधील वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-१९७८, भाग- 


पहिला, उप विभाग-पहिला, अनुक्रमांक ३ येथील नियम- २ अन्वये प्रदान केलेल्या प्राधिकारास 


अनुसरुन, ग्रामीण रुग्णालय, THAT ता. दक्षिण सोलापूर जि.सोलापूर या कार्यालयाकरीता “वैद्यकीय 


अधिक्षक” या पदास “कार्यालय प्रमुख” व महाराष्ट्र कोषागार नियम, १९६८ मधील नियम क्रमांक १५६ 


मधील तरतूदीनुसार “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाने त्यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १७२/२०२१ 


/कोषा.प्रशा-५, दिनांक ०३.०९.२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ARIS २०२१/ प्र. क्र. २१०/आ ३अ 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०२११००४१६१८१८६४१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 
Deepa k N Deepak N Kendre 

Date: 2021.10.04 
Kendre | 1631040530 


(दि. नि. केंद्रे) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 
. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
. संचालक (१), आरोग्य सेवा, मुंबई 

. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर 

. जिल्हा aed चिकित्सक, सोलापूर 

. वैद्यकीय अधीक्षक, ग्रामीण रुग्णालय, वळसंग ता. दक्षिण सोलापूर जि.सोलापूर 
. वित्त विभाग (विनियम कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई 

ग; 


अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१०.निवड नस्ती (आरोग्य ३ओ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


